वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ च्या 
अध्यक्षांचे पारिश्रमिक निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेपुर -११२४/प्र.क्र. ७/सेवा-९ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ एप्रिल, २०२४ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक वेपुर-११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दिनांक १६ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना :- 

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन 
सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपरोक्‍त दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 
च्या शासन अधिसूचनेन्वये दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित 
करण्यात आली आहे. 


मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन व्रुटींबाबत 
विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी 
करण्याकरीता वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१६.०३.२०२४ नूसार वेतनत्रुटी निवारण 
समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. श्री. मुकेश खुल्लर, राज्य शासनाचे सेवा निवृत्त 
अपर मुख्य सचिव यांची वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. समितीच्या अध्यक्षांच्या पारिश्रमिकाबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


सातव्या वेतन आयोगातील वेतन व्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट 
याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत 
शिफारशी करण्याकरीता वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१६.०३.२०२४ नूसार स्थापन 
करण्यात आलेल्या वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ चे अध्यक्ष श्री. मुकेश खुल्लर, राज्य 
शासनाचे सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव यांना एकत्रित पारिश्रमिक रुपये दहा लाख एवढे 
सहा महिन्यांकरिता निश्चित करण्यात येत आहे. सदर पारिश्रमिक रुपये दोन लाख पन्नास 
हजार असे चार समान हप्त्यात देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर -११२४/प्र.क्र. ७/सेवा-९ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥१॥/१9॥॥॥.0०७९.॥ या 
वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०४२६१७१८५२४००५ असा 


आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VINAYAK ARVIND fice ne ere ws 
DHOTRE met 
(वि.अ.धोत्रे) 
उप सचिव, वित्त विभाग 
प्रति 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेता 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
मंत्रालयीन सर्व विभाग 
मंत्रालयीन सर्व विभागाच्या अधिपत्याखालील 
विभाग प्रमुख 

# प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाख), मुंबई. 
# प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 
#ufad, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 


मप्रबंधक,लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्‍त 
यांचे कार्यालय,मुंबई. 

# आयुक्‍त राज्य माहिती आयोग, (सर्व) 

# सचिव राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 

# प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई/नागपूर/औंरगाबाद. 

राज्य महिला आयोग, वरळी, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्त. 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 

महासंचालक, यशदा, राजभवन आवान, पुणे 


सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, 

मुंबई / नागपूर / पुणे / औरंगाबाद. 

मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका 

कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, 

खडकी / देहू रोड/ देवळाली/ अहमदनगर. 
कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, 
जिल्हा अहमदनगर 

कुलसचिव, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
कुलसचिव, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला 
कुलसचिव, कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 
जिल्हा रत्नागिरी. 

कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, नागपूर. 
कुलसचिव, पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

कुलसचिव, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 
विद्यापीठ, प्रऔरंगाबाद 

कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा 
विद्यापीठ, नांदेड 

कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
कुलसचिव, अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
कुलसचिव, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी 
महिला विद्यापीठ, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


